स्वयं अर्थसहाय्यित अधिनियमांतर्गत नविन शाळा 
मान्यता, विद्यमान शाळेची दर्जावाढ करणे व 
तुकडीवाढ/ अतिरिक्त शाखा वाढ करणे, वर्ग 
जोडणे तसेच शाळा हस्तांतर/स्थलांतर करणे 
यासंदर्भात खाजगी शौक्षणिक संस्थांकडून 
शासनस्तरावर प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांसाठी विहित 
केलेल्या छाननी शुल्कामध्ये वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-४७१८/प्र.क्र.१४९६/एसएम- २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पत्र क्रमांक: संकिर्ण-४७१९/प्र.क्र.१४९६/एसएम-२, 
दिनांक २५.०१.२०१९. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पत्र क्रमांक: शुल्क-२०१९/प्र.क्र.२९/एसएम-५, 
दिनांक १२.०२.२०१९ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पत्र क्रमांक: संकिर्ण-१११९/प्र.क्र.२५६/एसएम-१, 
दिनांक ०६.०७.२०२० 
४) महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२०, शासन अधिसुचना क्र: 
एसएफएस-१११४/प्र.क्र.२९९/एसएम-२, दिनांक ०५.१०.२०२० 


प्रस्तावना - 


१.१ महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत महाराष्ट्र 
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० तयार करण्यात आळे असून सदर 
नियमांनुसार नवीन शाळा स्थापन करणे, विद्यमान शाळेचे दर्जावाढ मान्यता देणे याबाबतची 
कार्यपध्दती संदर्भ क्र. (४ अन्वये विहित करण्यात आली आहे. उक्त महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित 
शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० मधील कलम ३(१) नुसार राज्य शासन वेळोवेळी 
विनिर्दिष्ट करील अझा शुल्कासह अर्ज सादर करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. 


१.२ उपरोक्त स्वयं अर्थसहाय्यित अधिनियमांतर्गत नवीन झाळा मान्यता, विद्यमान शाळांची 
दर्जावाढ करणे, राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयास अतिरिक्‍त झाखा मान्यता व अतिरिक्‍त/जादा 
तुकडी (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) मान्यता देणे व खाजगी शाळांचे 
स्थलांतर, हस्तांतर करणे यासंदर्भातील खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून शासनास प्राप्त होणाऱ्या 
प्रस्तावांची छाननी करण्याकरीता विहित केलेल्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-४७१८/प्र.क्र.१४९६/एसएम- 2 


झासन निर्णय - 


२. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत नवीन 
शाळा स्थापन करण्यास परवानगी देणे, विद्यमान शाळेचे दर्जावाढ मान्यता देणे तसेच कनिष्ठ 
महाविद्यालयास अतिरिक्त शाखा व अतिरिक्‍त /जादा तुकडीस (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, 
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) परवानगी देणे, इयत्ता ५ वी/ इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडणे, शाळांचे 
हस्तांतर/स्थलांतर या प्रस्तावांची छाननी करण्याकरीता खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून आकारण्यात 
येणाऱ्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय याव्दारे घेण्यात येत असून सुधारीत शुल्काची रक्‍कम 
खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे.- 


अनु. क्र. विषय सुधारीत शुल्क 
7 स्वयं अर्थसहाय्यित नवीन शाळा मान्यता - 
(१) “क” वर्ग नगरपालिका व सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्र. रु. ५०,०००/- 
(२) “ड” वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्र = 
“क” वर्ग नगरपालिका वगळून) . ७५,०००/- 
(“क” वर्ग नगरपालिका वगळू 
(३) महानगरपालिका क्षेत्र रु. १,५०,०००/- 
(“ड” वर्ग महानगरपालिका वगळून) 
२ विद्यमान शाळेचा स्वयं अर्थसहाय्थित दर्जावाढ- 
(१) “क” वर्ग नगरपालिका व सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्र. रु. २५,०००/- 
(२) “ड” वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्र 
“क” वर्ग नगरपालिका वगळून) रु. ५०,०००/- 
(“क” वर्ग नगरपालिका वगळू 
(३) महानगरपालिका क्षेत्र 7 
“ड” वर्ग महानगरपालिका वगळून) . ७9५,०००/- 
(“ड” वर्ग महानगरपालिका वगळू 
इयत्ता ५ वी / इयत्ता ८ वी चे वर्ग जोडणे. रु. १०,०००/- 
कनिष्ठ महाविद्यालयास अतिरिक्‍त शाखा जोडणे. 
रु. २०,०००/- 
(प्रत्येक शाखेस) 
4 अतिरिक्त / जादा तुकडी (प्रत्येक तुकडीस) रु. २०,०००/- 
६ शाळा हस्तांतर- 
(१) स्वयं अर्थसहाय्थित झाळा रु. ५०,०००/- 
(२) विनाअनुदानित/अनुदानित शाळा Terns 
(१० पर्यंत शिक्षक/कर्मचारी) 
अनुदानित/अनुदानित झाळा 
(३) विनाअनुदानित/ छाळा कक ताण 
(१० पेक्षा जास्त शिक्षक/कर्मचारी) 


३. स्थलांतरासाठीचे पूर्वीचे शुल्क रु. २०,०००/- यथास्थिती आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय Hath: एमआयएस-४७१८/प्र.क्र.१४९६/एसएम- 2 


४. सदर शुल्काचे दर तात्काळ लागू करण्यात येत आहेत. 
५. सदर रक्कम ही शासनाच्या ऑनलाईन चलन (GRAS-Government Receipt Accounting 
System -www.gras.mahakosh.gov.in) या संकेतस्थळावर Directorate of Education यांच्या नावे 
भरुन चलनाची प्रत तसेच कोषागारात चलन भरल्यास त्याची मूळ प्रत प्रस्तावासोबत सादर करणे 
आवड्यक आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०२१०१७१६५२९२२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz Mushtaque ८: ae 
Kazi 213d 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), सर्व जिल्हा परीषद. 

१३. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण/ उत्तर/ पश्चिम विभाग, मुंबई. 

१४. प्रशासन अधिकारी (शिक्षण), सर्व नगरपरीषदा/ नगरपालिका/ महानगरपालिका. 
१५. निवड नस्ती (एस.एम.-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


